बी.जे.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
पुणे या संस्थेत कोविड-१९ या विषाणूमध्ये 
होणारे बदल (Mutation) यांचा सखोल 
अभ्यास करण्यासाठी करावयाच्या 
Sequencing Test करण्यासाठी आवश्‍यक 
रिएजन्टची खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 

(रक्‍कम रु. ६,७१,४५,२९५/- 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.९६ /प्रशा-२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २६ मार्च,२०२१ 


वाचा: १ उद्योग, ऊर्जाव कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र. खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 
3) संचालक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र :सवैशिवसं / 
कोविड-१९/औखक/६१४८/२०२०, दि. १७.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,पुणे या संस्थेस कोरोना या विषाणूमध्ये 
होणारे बदल (Mutation) यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी करावयाच्या Sequencing Test 
करण्यासाठी ऑक्सफर्ड नॅनोपोअर टेक्नॉंलॉजीज मिनीऑन सिक्वेन्सर या एकल स्त्रोत स्वरुपाच्या 
यंत्रसामुग्रीस आवश्‍यक रुपये ६,७१,४५,२९५/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी एकाहत्तर लक्ष पंचेचाळीस 
हजार eal पंच्याण्णव फक्त) इतक्या रकमेच्या रिएजंटसची खरेदी करण्यास या झासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


= | Cost of | Cost of Sequencing एकूण ल. 
: Sequencing Societe वात BEF COOK एकूण a 
क्र. | reagent Name feet (रुपये) त्यक्षात 
reagent per test ee 
ha Cdna Sequencing १८१२२ १८१२२०९५ १८१२२०९५ 
Reagents (JoooTest) 
2. WholeGenome १२६३१.५५५ १२६३१५५५ २५२६३११० 


शासन निर्णय क्रमांक ABTA २०२१/प्र.क्र.९६/प्रशा-२, दि. २६.०३.२०२१ 


ऱ्क 


Cost of | Cost of Sequencing 
Sequencing reagent per १००० 


reagent per test test 


Sequencing 


एकूण किंमत 


reagent Name (रुपये) प्रत्यक्षात 


Metagenome (2000Test) 
Sequencing reagents 


Covid Sequencing ४७५२.०१८ ४७५२०१८ २३(७६००९० 
Reagents (4oooTest) 


एकूण ६,७१,४५,२९५ 


अटी :- 


9) 


4) 


सदर रिएजंटस हे एकल स्त्रोत स्वरूपाची असल्याची खातरजमा संचालनालय व संबधित 
अधिष्ठाता यांनी केलेली आहे. भविष्यात याबाबत काही बाब उदभवल्यास त्याची संपूर्ण 
जवाबदारी संबधितांची राहील. 

सदर रिएजंटस एकलस्त्रोत (प्रोप्रायटरी) स्वरुपाचे आहे, असे संबंधितांनी प्रमाणित केलेले 
आहे. सबब सदर यंत्रसामुग्री एकलस्त्रोत स्वरुपाची आहे किंवा कसे ही बाब तसेच याबाबतचे 
अद्यावत व विहीत प्रमाणपत्र तपासून हाफकीन महामंडळाने सदर यंत्रसामुग्री रिएजंटसची 
खरेदी करणेबाबत कार्यवाही करावी. 
संचालनालयाने नमूद केल्यानुसार सदर रिएजंटस हे एकल स्त्रोत (प्रोप्रायटरी) स्वरुपाची 
आहे. सबब, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय, क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ अन्वये परिच्छेद क्र. ३.२.६ 
मधील कार्यपध्दती व तरतूदींनुसार कार्यवाही करावी. 
सदर खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे या 
बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत करण्याबाबत" 
निर्गमित ae निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 
सदर रिएंजटसची खरेदी आवश्‍यकतेनुसार करण्याची दक्षता घ्यावी. 
प्रस्तावित रिएजंटसचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत 
व सदर यंत्रसामुग्री/रिएजंटस संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री 
करावी. 
सदर विषयी रिएजंटस खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक ABTA २०२१/प्र.क्र.९६/प्रशा-२, दि. २६.०३.२०२१ 


८) सदर प्रकरणी Genome Sequencing साठी सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यात यावी 
तसेच Genome Sequencing चा अहवाल Indian Council of Medical Research 
(ICMR) कडे पाठविण्याची दक्षता संचालक,वैद्यकीय शिक्षण यांनी घ्यावी. 

२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त RTT नमूद केल्यानुसार येणारा रिएजंटसचा खर्च खालील 
नमूद लेखाशिर्षात मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


बी.जे.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,पुणे 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
oy - - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचे बळकटीकरण 
(०३) यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये तसेच उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील तरतूदीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१७२४०७९९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati Suresh 


Lohar 
(स्वा.सु.लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


Digitally signed by Swati Suresh Lohar 
DN: laharashtra, ou=Medical 


प्रती, 


१. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र,मुंबई/ नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक ABA २०२१/प्र.क्र.९६/प्रशा-२, दि. २६.०३.२०२१ 


४. अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय,पुणे 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


